महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांक दुरूस्ती-०५१८/प्र.क्र.१९९/पोल-७. 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०००३२. 


दिनांक २६ ऑक्टोबर २०१८. 


विषय :- पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, यांच्या अधिपत्याखालील पोलीस वसाहत, पंतनगर, 
घाटकोपर (पूर्व, येथीळ इमारत क्र. ५८, Go, ६२, ६४, ६५, ६६, ६८ व Wo 
यांमध्ये विद्युतविषयक दुरुस्तीची विवक्षित कामे करण्यासाठी प्रशासकीय 
मान्यता मिळणेबाबत. 


संदर्भ :- १ शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१४/ प्र.क्र.४९/ १४/ विनियम, 
दिनांक ०५.०१.२०१५. 


२) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/ प्र.क्र.३०/ १३/ विनियम, भाग-२, 
दिनांक १७.०४.२०१५. 


3) पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, यांच्या कार्यालयाचे पत्र क्र. पोआ/ कक्ष-८(१३)/ 
झा.३००/२०१८, दिनांक २९.०९.२०१७. 


ज्ञापन.- 


पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, यांच्या कार्यालयाने पोलीस वसाहत, पंतनगर, घाटकोपर 
(qd), येथील इमारत क्र. ५८, Go, ६२, ६४, ६५, ६६, ६८ व Wo यांमध्ये विद्युतविषयक 
दुरुस्तीची विवक्षित कामे करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता मिळणेबाबतचा प्रस्ताव सादर 
केला आहे. 
२. उक्त कामासाठी उपअभियंता, मुलुंड (सार्वजनिक बांधकाम) विद्युत उपविभाग, यांनी 
सन २०१६-१७ च्या दरसूचीनुसार तयार केलेले रु.११,७९,०४२/- इतक्या खर्चाचे अंदाज 
सादर केले आहेत. हे खर्चाचे अंदाज कार्यकारी अभियंता, उत्तर मुंबई (सार्वजनिक बांधकाम) 
विद्युत विभाग, यांनी साक्षांकित केळे आहेत. 


३. उक्त खर्चाचे अंदाज हे सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, यांनी तपासले आहेत व 
ते रु.१४,०५,७८१/- असे सुधारित केले आहेत आणि, विवक्षित अटींवर, प्रशासकीय मान्यता 
देण्यास सहमती दिली आहे. 


४. त्या अनुसार, पोलीस वसाहत, पंतनगर, घाटकोपर (पूर्व), येथील इमारत क्र. ५८, ६०, 
६२, ६४, ६५, ६६, ६८ व ७० यांमध्ये विद्युतविषयक दुरुस्तीची विवक्षित कामे करण्यासाठी 
रु.१४,०५,७८१/- (रुपये WaT लक्ष पाच SAN, सातडो एक्याऐकी फक्त इतक्या खर्चाच्या 
अंदाजास, पुढील अटीवर, याद्वारे, प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे:- 
१) निधी उपलब्ध झाल्याशिवाय काम सुरू करू नये. 
२) खर्चाचे अंदाज हे पोलीस सह आयुक्त (प्रशासन), बृहन्मुंबई, यांनी साक्षांकित करणे 
SHARAD आहे. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः दुरूस्ती-०५१८/प्र.क्र.१९९/पोल-७. 


५. उक्त कामासाठी येणारा खर्च हा गृह विभाग--मागणी क्र. बी-१, २०५५, पोलीस, ००, 
१०८, राज्य मुख्यालय पोलीस, (०२) शहर पोलीस, (०२)(०१) शहर पोलीस-आस्थापना 
(दत्तमत)(अनिवार्य) (२०५५ ००९७), २७, लहान बांधकामे, याखाळी उपलब्ध असलेल्या 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


६. हे ज्ञापन सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.२९२/इमा-२, 
दिनांक २८.०५.२०१८, अन्वये मिळालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. हे ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१८१०३०१२३०२६६४२९ असा आहे. हे ज्ञापन 
डीजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


7 Digitally signed by Swapnil Gopal Borse 
Wa p ‘al | (0 p a DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Home 
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=66835707253ff77ef0e333eb3ad582f9b876d443 


B O rs e b2654088832e43dcad21c52a, cn=Swapnil Gopal Borse 
Date: 2018.10.30 12:33:27 +05'30' 


(स्वप्नील गोपाल बोरसे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 
प्रत :- 


१) कार्यकारी अभियंता, उत्तर मुंबई (सार्वजनिक बांधकाम) विद्युत विभाग, मुंबई 
(सार्वजनिक MIB विशय मंत्रालय यांनी फुधारळेल्या Abstract” PT ARTE). 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

प्रधान महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 

कार्यासन अधिकारी (इमा-२), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

कार्यासन अधिकारी (व्यय-७/ विनियम), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

निवड फाईल (पोल-७. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


